कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
(तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत सन २०२०-२१ 
मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी नियमित कार्यक्रमाकरिता 
पहिल्या हप्त्याचा ₹१८६.४९९ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राअसु-२०२० /प्र.क्र.३८/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : of ऑक्टोबर, २०२० 


१. केंद्र शासनाचे अभियाना संदर्भात 
http://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP2098..pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४-अे, दि.२६/०८/२०२० 

४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.२-१५/२०२०-॥१७॥॥(05 ), दि.१४/०५/२०२० 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२० 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अे, दि.१६/०६/२०२० 

७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७५-॥ , दि.१९/०५/२०२० 

टं 

९ 


. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७५-॥ , दि.०१/०६/२०२० 
. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)२०-२१/पुनजिं.वि.मा/प्र.क्र.०६/१९/१४३५२, 
दि.१६/०६/२०२० 
१० कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.२६/०८/२०२० 
११. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र./राअसु(गळीत)२०-२१/पुनजि.वि.मा/प्र.क्र.०६/२०२०/१४८१३, 

दि.२३/०६/२०२० 
प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) 
अभियान राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.४ येथील दि.१४/०५/२०२० च्या पत्रान्वये रु.६४०३.०६ लाख (ha हिस्सा 
रु.३८६७.८२ लाख व राज्य हिस्सा रु.२५३५.२२ लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला 
आहे. तथापि वित्त विभागाच्या दि.०४ मे. २०२० च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने PFMS खात्यावरील शिल्लक 
रक्‍कम व उपलब्ध अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३३ टक्केच्या मर्यादेत संदर्भ HY व ६ येथील अनुक्रमे 
दि.०६/०६/२०२० व दि.१६/०६/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ H.9 व ८ येथील दिनांक १९/०५/२०२० व दि.०१/०६/२०२० च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंमलबजावणीसाठी पहिल्या हप्त्याचा तीन्ही प्रवर्गाकरिता 
एकूण रु.१९०५.०० लाख निधी मुक्‍त केला आहे. अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यापोटी 
अभियान-१ (तेलबिया) करीता केंद्र हिस्याचा ₹१५०१.१४ लाख निधी मुक्‍त केला आहे. केंद्र शासनाने 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी मुक्‍त केलेला परंतु आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.९ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे 
केंद्र हिस्स्याचा रु.२२१.५९३ लाख निधी त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹१४७.७२८ लाख असा एकूण ₹३६९.३२१ 
लाख वितरीत करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता, तथापि वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ५ 
टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता दिली. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२० /प्र.क्र.३८/४ओ 


त्यानुसार यापूर्वीचे दि. २१/०७/२०२० व दि. १३/०८/२०२० चे शासन निर्णय अधिक्रमित करून राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) करिता सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या प्रलंबित कार्यक्रमासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा मिळून एकूण रु.२३०.०० लाख (केंद्र हिस्सा रु. १३८.०० लाख व राज्य 
हिस्सा रु. ९२.०० लाख) निधी वितरणास संदर्भ क्र.१० दि.२६/०८/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केली आहे. 
आता आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.११ येथील पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य 
तेलबिया) करिता सर्वसाधारण प्रवर्गाठी पहिल्या हप्त्याचा नियमित कार्यक्रमाकरिता प्रस्तावित केल्याप्रमाणे केंद्र 
हिस्स्याचा रु. १११.८९९ लाख निधी त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹७४.५९९ लाख असा एकूण ₹१८६.४९९ लाख 
वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 
शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (तेलबिया) राज्यात 
राबविण्यासाठी नियमित कार्यक्रमाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा मिळून एकूण 
₹१८६.४९९ लाख (रुपये एक कोटी शाहाऐंशी लाख एकोणपन्नास हजार नऊडी फक्त) निधीच्या वितरणास 
मान्यता देण्यात येत आहे.सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे- 


(₹लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
(तेलबिया व तेळताड) केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 

(६०%) (४०%) 
अभियान क्र.१ (तेलबिया) १११.८९९ ४.५९९ १८६.४९९ 


२ परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केल्यानुसार अभियान-१ (तेलबिया) Hat he fossa १११.८९९ लक्ष 
निधीपैकी आयुक्तालयाच्या PFMS बँक खात्यावरील केंद्र हिऱश्‍याचा अवितरीत निधी रु. ८३.५९३ लक्ष विचारात 
घेता उर्वरीत निधी रु. २८.३०६ लक्ष (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लाख तीस हजार सहाशे फक्त) आणि राज्य 
हिस्स्याच्या ₹. ७४.५९९ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये चौ-याहत्तर लाख एकोणसाठ हजार नऊशे फक्त) असा एकूण 
₹१०२.९०५ लाख (रुपये एक कोटी दोन लाख नव्वद हजार पाचशे फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 

३.  परिच्छेद-१ ते २ मध्ये नमूद केल्यानुसार, अभियान-१ (तेलबिया) करिता अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत केलेला केंद्र/ राज्य हिस्सा निधी सन २०२०-२१ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखालील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


Se राज्य हिस्सा 
केंद्र हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (००) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०% ) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४)(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२० /प्र.क्र.३८/४ओ 


8, सन 2020-29 मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
णं आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 
प्‌. शासन निर्णयान्वये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया) करिता उपलब्ध 


करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या ₹१८६.४९९ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय 
वाटप करण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी 2५5 प्रणालीद्वारे सर्व संबंधित जिल्हयांना वितरीत करावा. 


६. सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्र.१ येथील अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व संदर्भ क्र.५ व ६ येथील 
दि.०६/०६/२०२० व दि.१६/०६/२०२० च्या शासन निर्णयातील अटी, शार्ती व विहित कार्य पध्दतीचे कटाक्षाने 
पालन करण्यात यावे. 


0. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, 
२०२० नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००६१७४५१५५७०१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ZENDAGE MAHAVEER कसल 
BALASAHEB ee 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


1272129cd 138285326848 | cb2ceee 1f236d393acecb71084bc3 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ZENDAGE MAHAVEER 


प्रति: 
१. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२० /प्र.क्र.३८/४ओ 


९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


